ग्रामविकास विभाग (खुद्द) - सुधारित आकृतिबंध 
महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा (MSESS) 
संवर्गासाठी नव्याने निर्माण पदांचा ग्रामविकास 
विभागाच्या आकृतिबंधात समावेश करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २४.०८.२०२२ 


संदर्भ : 
१. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१ ,दि.१९.०३.२०१८ 
२. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.असांस-२०२२/प्र.क्र.9६/का.१४२६, दि. २९.०६.२०२२ 
प्रस्तावना : 
विविध प्रशासकीय विभाग व त्यांचे अधिनस्त यंत्रणांना योजनांच्या आखणीसाठी व योजनांचे 
विश्लेषण करून त्यांचे मूल्यमापन करून विभागांना धोरणात्मक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी 
अर्थतज्ञ व सांख्यिकी तज्ञांची गरज आहे. यास्तव नियोजन विभागाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा संवर्गातील (Maharashtra State Economic 
and Statistics Service) सह संचालक -१० पदे आणि उपसंचालक -२० पदे अशी एकूण ३० पदे 
पुनर्जीवित करण्यास मान्यता दिली आहे.त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापनेवर सहसंचालक 
-१ व उपसंचालक -१ ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामविकास विभाग (खुद्द) च्या 
आकृतिबंधातील मंजूर पदे सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे . 


शासन निर्णय: 

नियोजन विभागाच्या दि.२९.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, ग्रामविकास 
विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधासंदर्भात खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 
ग्रामविकास विभाग झा.नि. दि.१९.०३.२०१८ अन्वये, ग्रामविकास विभाग (खुद्द) चा आकृतिबंध निश्चित 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार, ग्रामविकास विभाग (खुद्द) साठी एकूण २४५ पदे मंजूर आहेत. आर्थिक 
व सांख्यिकी सेवा संवर्गातील विभागाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण केलेल्या सहसंचालक -१ व 
उपसंचाळक -१ या दोन पदांचा विभागाच्या आकृतिबंधात समावेहा करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या २४५ मंजूर पदांमध्ये 
सदर २ पदांचा समावेहा करून ग्रामविकास विभाग(खुद्द) साठी २४७ पदे मंजूर करण्यात येत आहेत . 
सदर २४७ पदे संवर्गनिहाय सोबतच्या प्रपत्र “अ ” मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१ 


आर्थिक व सांख्यिकी सेवा संवर्गातील २ नव्याने मंजूर पदांकरिता संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालय ,मुंबई हे “ नियंत्रक अधिकारी ” राहतील .सदर पदे भरण्याची कार्यवाही नियोजन 
विभागाकडून करण्यात येईल. तसेच, या पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही व त्यांचे वेतन 


वभत्ते यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल. 


या दोन पदांवर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक एल-४, ३४५१, सेक्रेटरीएट - आर्थिक सेवा ०९०- 


सेक्रेटरीएट-ग्रामविकास विभाग ०१-वेतन (३४५१००८२) " यातील तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२२१४५६५६४५२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१७. 
११. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by EKNATH KASHINATH GAGARE 
F K N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d9a3ccbc053d2cf9b4c30c85bb8db0e6c39331b9 
0d48b0aba6cde387b5ec208c, 
pseudonym=E827291D35E203B1202123927394AD71E06 
D8BCA, 
serialNumber=6BC79F4A08CA2D5D74E02E7214F6AAD4EF 


7D9AFDEBASBFCDEF24D45049099939, cn=EKNATH 
KASHINATH GAGARE 


Date: 2022.08.24 18:18:30 +05'30' 


(ए. का. गागरे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, 

मा.मंत्री, (ग्रामविकास), ग्राम विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री, (ग्रामविकास), ग्राम विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, 

सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.), यांचे स्वीय सहायक, ग्राम विकास विभाग, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय, मंत्रालय, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.) यांचे स्वीय सहायक, ग्राम विकास विभाग, 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

सर्व अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय तसेच बांधकाम भवन, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (रोखशाखा ), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१ 


प्रपत्र “अ” 
ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१, दि. २४.०८.२०२२ सोबतचे सहपत्र (सुधारित आकृतिबंध) 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदसंख्या 
भा.प्र.से. (संवर्ग ) 
१ अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव | संवर्ग पद १ 
गट-अ राजपत्रित 
२ सह सचिव 5-२७: (१२३१००-२१५९००) hk 
3 उप सचिव 5-२५ : (७८८००-२०९२००) & 
४ | सह संचालक व उप सचिव (लेखा) -२५ : (७८८००-२०९२००) व 
4 सह संचालक (आर्थिक व सांख्यिकी ) 5-२३ : (६७७००-२०८७००) १ 
& अवर सचिव 5-२३ : (६७७००-२०८७००) १२ 
9 अवर सचिव (विधी) 5-२३ : (६७७००-२०८७००) १ 
८ उप संचालक (वित्त व लेखा) (वरिष्ठ लेखा | 5-२३ : (६७७००-२०८७००) g 
९ उप संचालक (ए.ग्रा.वि. कक्ष) S-20: (५६१००-१७७५००) १ 
|_१० | ० | उप संचालक (आर्थिक व सांख्यिकी ) 5-२०: (५६१००-१७७५००) १ 
गट -अ एकूण २६ 
गट-ब राजपत्रित व अराजपत्रित 
११ । कक्ष अधिकारी 5-१७ : (४७६००-१५११००) २८ 
S-20: (५६१००-१७७५००) 
१२ | निवडश्रेणी लघुलेखक 5-१६: (४४९००-१४२४००) १ 
१३ | लेखा अधिकारी 5-१६: (४४९००-१४२४००) 2 
१४ | सहायक लेखाअधिकारी 5-१५: (४१८००-१३२३००) १ 
१५ | संशोधन अधिकारी (ए.ग्रा.वि. कक्ष) १५: (४१८००-१३२३००) १ 
१६ । लघुलेखक उच्चश्रेणी S-44: (४१८००-१३२३००) १० 
१७ | सहायक कक्ष अधिकारी/रोखलेखापाल | 5-१४: (3200-92200) &8 
गट-ब एकूण १०७ 
गट-क 
१८ | संशोधन सहायक (ए.ग्रा.वि. कक्ष) 5-१४: (३८६००-१२२८००) २ 
१९ | लघुटंकलेखक निम्नश्रेणी 5-१४: (३८६००-१२२८००) & 
२० लघुटंकलेखक ||| “HAG -८ 1 (24400-29400) 3 
२१ «| लिपीक-टंकलेखक/देयक लेखापाल _६:(१९९००-६३२००) &4 
२२ | टंकलेखक -६: ( १९९००-६३२००) शिका 
२३ । वाहनचालक -६:(१९९००-६३२००) 8 
गट-क एकूण ८१ 
गट-ड 
२४ हवालदार (१६६००-५२४००) q 
२५ नाईक -३: (१६६००-५२४००) Q 
२६ | आवेष्टक -३: (१६६००-५२४००) १ 
२७ | चक्रमुद्रक -२३: (१६६००-५२४००) शिका 
२८ । शिपाई (१५०००-४७६००) २८ 
गट-ड एकूण ३३ 
एकूण २४७ 


